लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ गडचिरोली 
विभागासाठी Air Ambulance ची सुविधा उपलब्ध 
करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-०३२४/ १९९ / प्र.क्र. ३८ / विशा-१ अ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक :- ०१ एप्रिल, २०२४. 


वाचा :- १) भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र.४६४/॥१७1/२०२४/०5, दिनांक ०१.०२.२०२४. 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/२१-७२७२/ 
हेलिकॉप्टर/३४/२०२४, दिनांक २२.०२.२०२४. 

3) मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे क्र.एळएनओ-२०२४/प्र.क्र.१२६/२४/३३, 
दि.१९.०३.२०२४. 

४) पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांचे जा.क्र.ऑप सेल/लोक निवडणूक/०१ 

Air Ambulance/2028/388, दि.२८ .0३.२०२४. 

५) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं /२१-अ/११५/लो.नि./ 

Air Ambulance/44/2028, दि.२९.०३.२०२४. 


शासन निर्णय :- 

भारत निवडणूक आयोगामार्फत घोषित करण्यात आलेल्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक- २०२४ करीता 
गडचिरोली विभागात दिनांक १९.०४.२०२४ रोजी मतदान होणार आहे. गडचिरोली विभाग माओवादीदृष्टया 
अतिसंवेदनशील असल्याने सदर विभागातील एकुण ४२८ संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र हे 
अतिदुर्गम भागात असल्याने मतदान प्रक्रिया दरम्यान माओवाद्यांकडून घातपात होण्याची शक्यता आहे. अशा 
प्रसंगी तातडीने मदत पोहोचवून संभाव्य जिवीत हानी टाळण्यासाठी ०१ Air Ambulance ची आवश्‍यकता ही 
मतदान प्रक्रियेच्या ०२ दिवस पुर्वीपासून ते मतदान प्रक्रियेच्या ०२ दिवसानंतर (?-२ ते ?--२ पर्यंत) म्हणजेच दिनांक 
१७.०४.२०२४ ते दिनांक २१.०४.२०२४ पर्यंत असे एकुण ०५ दिवसासाठी संदर्भ क्र.२ मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या 
हेलिकॉप्टर पुरवठा कंपनीच्या यादीतील कंपनीकडून भाडे तत्वावर घेण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

याकरीता होणारा खर्च “मागणी क्र. बी- १, २०५५- पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस (00)(09) जिल्हा 


पोलीस बल (२०५५०१६८) अंतर्गत ५१- मोटार वाहने ” या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२४-२०२५ या आर्थिक 
वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४०११३०८०२०४२९ असा असून डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


JAHANGIR ” 
KYAMUDDIN KHAN 2 ogc 


(जहांगीर के. खान) 
अवर सचिव, गृह विभाग, 
प्रत, 
१) प्रधान महालेखापाल-१ (ले.प./ ले.व अ., महाराष्ट्र, मुंबई 
२) महालेखापाल-२ (ले.प./ ले. व अ), महाराष्ट्र, नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
विभागीय आयुक्‍त, नागपूर 

पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली. 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प-१), गृह विभाग. 
निवडनस्ती (विजा 9 37) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


